सन 2022-23 करीता fam वात्सल्य 
योजनेअंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील 
कर्मचारी यांचे मानधन तसेच बाळ कल्याण 
समिती व बाल न्याय मंडळ यांचा बैठक भत्ता 
अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- ICPS-2022/H.H.§2/HI1-0¢ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १० फेब्रुवारी, 2023 


शासन निर्णय :- 


मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ करीता अर्थसंकल्पीत निधीतून जिल्हा बाल 
संरक्षण कक्षातील कर्मचाऱ्यांचे तसेच बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांचे मानधन अदा 


करण्यासाठी विवरणपत्रातील मधील लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांतर्गत रकाना क्र. ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
a. अर्थसंकल्पीत ag प्रस्तावित 
व लेखाशिर्ष निधी वितरीत निर 
निधी 
Late | २ 3 ४ षु 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
न (१६) शासकीय संस्था, 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा, 
३१,सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ३७५४.५० 7 00 938.20 
(१६) (02) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
राज्य हिस्सा 
: (2234 0७०१८), (राज्य हिस्सा) 
३१,सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) २४९३.०० शि ,०० ९२.८० 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|025-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 


(१६) (०३) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व बाल 
न्याय मंडळ यांना सहायक अनुदान 
> | (2234 0४१२ केंद्र हिस्सा, 
कार्यक्रमावरील खर्च, 

३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) 


44S 8G 0,00 929.88 


(१६) (08) एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजनेअंतर्गत बाल कल्याण समिती व बाल 
न्याय मंडळ यांना सहायक अनुदान 
(2234 C829) राज्य हिस्सा, 
कार्यक्रमावरील खर्च, 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) १०३८.९९ ति १२०.९६ 
एकुण ७८४५.९५ 0.00 ५३४.४० 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. ३४/व्यय-६ दि.०८/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२१०१५४५५९६८३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
N | L E S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
J A N A R DA N ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427 129A6A081E 


PATIL य 
(डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-2022/H.W.§2/ I-06 


मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व सहसचिव /उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


eon SG -“ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


